राज्य राखीव पोलीस दलातील 
कर्मचाऱ्यांच्या राज्य पोलीस दलात बदली 
करण्याकरिता विहित अटी व शर्ती. 
द 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग,२ रा मजला,मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,मुंबई-४०००३२ 
E-mail id:- home.pol5b-mh @ mah. gov.in 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पीएमएन ०३१४/२०३/प्र.क्र.६८/पोल- 44 दिनांक :- २९ नोव्हेबर, २०२२ 


वाचा : 9) शासन परिपत्रक क्र.एसआरएफ ०९००/२२३६/ प्र.क्र.६६/ पोल-३, 

दि.१९.०९.२००१. 

२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. पीएमएन ०३१४/२०३/प्र.क्र.६८/पोल-५ब, 
दि.२१.१०.२०१६. 

3) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जा.क्र. WAG / रारापोबल/ १/ 

जिल्हा पोलीस बदली/२०२१/९६५, दि. २८.०४.२०२१. 

४) शासन परिपत्रक क्र. पीएमएन ०३१४/२०३/प्र.क्र.६८/पोल-५ब, दि.१२.०५.२०२१. 

५) अपर पोलीस महासंचालक, रारापोबल, म.रा. मुंबई जा.क्र.अपोमसं/०१/जिल्हा 
बदली/३३/२०२२/२४२७, दि. १०.११.२०२२. 

६) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जा.क्र. पोमसं/ रारापोबल/ 
जिल्हा बदली/प्रतिनियुक्‍ती/२२९/२०२२, दि. १७.११.२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
राज्य राखीव पोलीस बळ नियम १९५९ चा नियम ६८ व ६९ अन्वये राज्य राखीव पोळीस 


बलातून राज्य पोलीस दलात बदली करण्याकरिता सेवेच्या अटी व शर्ती विहित करण्यात आलेल्या 


आहेत. पोलीस महासंचालक यांचे कार्यालयामार्फत सदर बदलीच्या अटी व शार्तीबाबत वेळोवेळी 


Mea काढून त्यात बदल करण्यात आले आहेत. तथापि उपरोक्‍त बदलीच्या संदर्भात उद्भवणारी 


न्यायालयीन प्रकरणे लक्षात घेता संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन परिपत्रक व शुध्दीपत्रक 


अन्वये बदली संदर्भात विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती अधिक्रमित करून सुधारित बदली 


बाबतच्या अटी व art संदर्भ क्र. ४ येथील परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. संदर्भ 


क्र.४ मधील अट क्र. २ पुढील प्रमाणे आहे :- 


“ राज्य राखीव पोलीस बलामधून जे पोलीस अंमलदार इतर घटकामध्ये प्रतिनियुक्तीवर जातील 


त्या पोळीस अंमलदार यांना आपला प्रतिनियुक्‍तीचा जास्तीत जास्त ५ वर्षे कालावधी पुर्ण करुन गट 


मुख्यालयात परत आल्याशिवाय जिल्हा बदलीसाठी त्यांचे विनंती अर्ज विचारात घेतले जाणार 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीएमएन ०३१४/२०३/प्र.क्र.६८/पोल- ५ब 


नाही. जे पोलीस अंमलदार हे प्रतिनियुक्‍्तीच्या कमाल कालावधीपेक्षा जितके जास्त वर्ष 


प्रतिनियुक्तीवर राहतील त्यांचा जिल्हा पोलीस दलात बदलीबाबत तेवढ्या कालावधीनंतर विचार 


करण्यात येईल.” 


२. सदरहू अटीच्या अनुषंगाने शासनाकडे करण्यात आलेली विनंती तसेच या संदर्भातील 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस 


बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अभिप्राय व प्रतिनियुकक्‍्तीकरिता विविध विभागात उपलब्ध पदे 


याबाबींचा साकल्याने विचार करता, शासन परिपत्रक दि. 92.04.2029 मधील अट क्र. २ याव्दारे 


रद्द करण्यात येत आहे. 


३. शासन परिपत्रक क्र. पीएमएन ०३१४/२०३/प्र.क्र.६८/पोल-५ब, दि.१२.०५.२०२१ मधील 


अट क्र. २ वगळता उर्वरित अटी व शर्ती लागू राहतील. 


8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२२११२९११३५४२७८२९ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ANIL EKNATH 
KULKARNI sarees 
(अनिल कुलकर्णी) 
सह सचिव, गृह विभाग. 


ANIL EKNATH KULKARNI 
RNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
70aecSd6a18 1a8b4d7804aba280ecdb&c3db11 


F37328C13 


प्रत: 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. सर्व पोलीस आयुक्‍त, 
१०.सर्व पोलीस अधिक्षक, 
११.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 
१२. निवडनस्ती-पोल५ब, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


